एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत 
नागरी प्रकल्पातील अस्थायी पदांना दि. 
०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२१/प्र.क्र.१२/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: - ०९ मार्च,२०२१ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७ दि. ५.४.२००३ 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 

दि. ४.१०.२००४ 

३) शासन निर्णय महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ- २००३/प्र.क्र.४३८/का-६, दि.१४.१.२००४ 
४ शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. एबावि- २००५/प्र.क्र.२००(२)/का-६, दि.३१.३.२००६ 
५) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१५/का-७-अ, दि.१६.०९.२०२० 
६) syed, vaca बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/ 

का- १/अपदे/पदे नि.मान्यता/२०२०-२१/१०१६, दि.०४.०३.२०२१ 

७) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. १५.०२.२०२१. 


शासन निर्णय:- 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत नागरी प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या आकृतीबंधांनुसार 
१०४ नागरी प्रकल्पातील नियमित वेतन श्रेणीतील १०७० कार्यरत अस्थायी पदे तसेच १५५३२ 
अंगणवाडयामधील १५५३२ अंगणवाडी सेविका व १५५३२ अंगणवाडी मदतनीस यांची एकूण ३१०६४ 
मानधनी पदे Salt एकूण ३२१३४ अस्थायी/मानधनी पदांना ०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील दिनांक १६.०९.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आळी 
होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक-७ येथील दिनांक १५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.१२/का-७-अ 


३. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील नागरी प्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेल्या नियमित 
वेतनश्रेणीत वेतन घेणारी पदे व मानधनी पदांपैकी रिक्‍त असलेली पदे ही सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त 
नाही आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी संदर्भाधिन क्रमांक-६ 
येथील दिनांक ०४.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन 
निर्णयामधील तरतुदीनुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत नागरी प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या 
आकृतीबंधानुसार १०४ नागरी प्रकल्पातील नियमित वेतनश्रेणीतील १०७० कार्यरत अस्थायी पदे तसेच 
१५५३२ अंगणवाडयामधील १५५७२ अंगणवाडी सेविका व १५५७२ अंगणवाडी मदतनीस यांची एकूण ३११४४ 
मानधनी पदांना ( एकूण सर्व ३२२१४ अस्थायी/मानधनी पदे) दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

४. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १५.०२.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०९११४१४९६९३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
RAVINDRA SITARAM 
JARANDE 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 

२. MYR ASS व बाल विकास आयुक्‍्तालय,पुणे 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (आयुक्तालय, नवी मुंबई यांचेमार्फत) 
४. सर्व जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी(आयुक्‍तालय, नवी मुंबई मार्फत) 

५. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 

६. मुख्य लेखापरीक्षक,स्थानिक निधी लेखा,ठाणे (आयुक्तालय, नवी मुंबई यांचेमार्फत) 
७. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍ताळलय, नवी मुंबई मार्फत) 

११.वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई 
१२.निवड नस्ती, का-७अ 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


